महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार – अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


वर्ष ८ , अंक ४४ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे १५ , किंमत : रुपये १०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४५ . 


१-१५ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अ . का . प्र.अ.- भू.सं.- कावि- ८३८-२०२२ 


( १ ) 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . २६ ९ , दिनांक १४-०३-२०२२ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

अ . - एक -१ ( १७३२ ) . 


. 


पृष्ठे 

१-१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

1 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे ; 

66 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५ - ४७-२०२०-२०२१ गाव गिरगुटी , तालुका चिखलदरा , जि . अमरावती . 

भूमापन क्रमांक 

क्षेत्र 

( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

सामाजिक मिळणारे लाभ 


: 


दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ . 


: 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


१ 


२ 

३ 

४ 


७ 

९ 

१० 

११ 


( ३ ) 

हे . आर 

१६७ 

० ३१ 

० २५ 

१ ४६ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


३६ ९ 


पाझर तलाव गिरगुटी प्रकल्प . 

पाझर तलाव गिरगुटी -३ प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 


प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची 
समस्या सुटणार आहे . त्यामुळे आदिवासी ग्रामस्तांचे जिवनमान उंचावून सामाजिक प्रगती साध्य होणार 

आहे . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं. - अ.का.- कावि - ८६०-२०२२ – 


- 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . ४०० / २०२२ , दिनांक २७ एप्रिल २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी , कजम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्व्ये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे : 


66 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१६-२०१७ , गाव अजितपुर , तालुका अचलपुर , जि . अमरावती . 

अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक / 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 

सर्व्हे क्रमांक 

क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


: — 


: — 


— 


१ 

२ 

3 


४० 

४१ 

४२ 


शके १ ९ ४४ 


एकूण संपादित क्षेत्र .. 


हे . 


३ 


आर 


०१५ 

० २२ 

०२८ 


०६५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


सपन नदी प्रकल्प . 

सपन नदी प्रकल्पातील कालव्याच्या कामाकरिता . 

सपन नदी प्रकल्पाच्या संपादनामुळे संबंधित भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून शेतक - यांचे जिवनमान 
उंचावणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४७ . 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - प्र.अ.- भू.सं.अ.का. कावि - ८६१-२०२२ – 


४ 


66 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२०-२०२१ , गाव चरुड , ता . मोर्शी , जि . अमरावती 

अनुक्रमांक 

सर्व्हे नं . 

संयुक्त मोजणी प्रमाणे 

गट क्रमांक 

क्षेत्र 

( २ ) 


( १ ) 


१ 


२ 


१८/४ 

१ ९ / ४ 


( ३ ) 

हे . आर 

१०५ 

० ५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , 


प्रकल्पाचे नाव : 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

सामाजिक मिळणारे लाभ : 


- 


( १ ) 


३ 


अमरावती : 

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ . 

अ . - एक -२ ( १७३२ ) . 


अनुसूची - एक – चालू 

( २ ) 


त्रिवेणी लघु प्रकल्प . 

त्रिवेणी 


२०/२ 


एकूण संपादित क्षेत्र . 
२७१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( ३ ) 

हे . 
आर 

११३ 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 

सबब माहिती निरंक 


लघु प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता भूसंपादन करणे . 

त्रिवेणी लघु प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून शेतक - यांचे जिवनमान 
उंचवणार आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


शके १ ९ ४४ 


५ 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

- निरंक 

- निरंक 


टीप - उक्त जमिनिच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


६ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४८ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 

प्रकटन -३ 

क्रमांक २ ९९ ७ – अपाविअ - तांशा - १ - सामदा -२०२२ - 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ मधील कलम ५ , ६ , ७ आणि नियम -३ नुसार असा निर्णय झाला 
आहे की , पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या 
दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , सुरेंद्र पांडुरंग आडे , कार्यकारी 
अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती . खालीलप्रमाणे पाणी 
वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक आणि / 
किंवा कब्जेधारक यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील 
कार्यालय , सिंचन शाखा , उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि 
इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी 
प्रसिध्द करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


त्याअर्थी , मी , सुरेंद्र पांडुरंग आडे , कार्यकारी अभियंता , अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे 
जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून 
व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर 
व भोगवटाधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करुन घेणे 
बंधनकारक असेल . 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तिस हे प्रकटन शासनाचे 
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक 
अभियंता , उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ , अमरावती यांचेकडे अपील दाखल करता 
येईल . 


अनुसूची ‘ अ ’ 

प्रकल्पाचे नाव - सामदासौंदडी लघुपाटबंधारे प्रकल्प , ता . दर्यापुर , 
जि . अमरावती 

पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( कार्यान्वित / प्रस्तावित ) : 
प्रस्तावित पाणी वापर संस्था क्र . १ , सामदा , ता . दर्यापूर , जिल्हा अमरावती 
अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 

तालुका 

गांव 


अ.क्र . 


( १ ) 


जिल्हा 


( २ ) 


( ३ ) 


पाणी वापर संस्थेचे 


( ४ ) 


१ अमरावती दर्यापूर कासमपूर ३४ 

२ अमरावती दर्यापूर 

सामदा 

३ 

अमरावती दर्यापूर 


एकूण 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

( अनसूचि - ब प्रमाणे ) 

गट संख्या 

क्षेत्र 

( ५ ) 


१०६ 

सौंदळीहीरापुर १५ 


क्षेत्र 


१५५ 


( ६ ) 


हे . 


आर 


३२ ४३ 

१७७ ५ ९ 

३४५६ 


२४४ ७५ 


अनुसूची ‘ ब ’ 

प्रकल्पाचे नाव - सामदासौंदडी लघुपाटबंधारे प्रकल्प , ता . दर्यापुर , 
जि . अमरावती 

पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( कार्यान्वित / प्रस्तावित ) 
प्रस्तावित पाणी वापर संस्था क्र . १ , सामदा , ता . दर्यापूर जिल्हा अमरावती 
अधिसूचित केलेले क्षेत्र : २४४.७५ हे . आर 

सिंचन सुरू 

केल्याचे वर्ष : २०२२-२३ 

मुख्य प्रवाही कालव्या वरील थेट विमोचक डावे- १ / सा . क्र . ४०५ मी . 
गावाचे नाव  ः कासमपूर 

अधिसूचित क्षेत्र 

क्षेत्र 


गट नं . 


७२ पैकी 

७३ पैकी 

७४ पैकी 
७५ पैकी 
७६ पैकी 
७७ पैकी 


७ ९ 
८० पैकी 

८१ पैकी 


एकूण ९ 


( १ ) 


७ पैकी 


एकूण १ 


( सीसीए ) 

( २ ) 


६ 

७ पैकी 

८ 


एकूण ३ 


हे . 


गावाचे नाव  ः सामदा 


आर 


० ५० 

० ३० 

० ३० 

० ३० 

० ३० 

० ३० 

१ २२ 

० ४० 

० ३० 


३ ९ २ 


९ १० 


९ १० 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील थेट विमोचक डावे -२ / सा . क्र . ८४० मी . 


१०० 

० ७२ 

०६५ 


: — 


२३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ‘ ब ’ – चालू 
( २ ) 

अनुसूची ' ब ' – चालू 
( २ ) 

( १ ) 

( १ ) 

हे . आर 

हे . आर 

गावाचे नाव : सामदा 

गावाचे नाव  ः कासमपूर 

२४८ 

१ ९ २ 

१६३ 

२५८ 

२३० 


१ 

२ 

३ 


५ 


एकूण ५ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील थेट विमोचक डावे -३ / सा . क्र . १३८० मी . 
७ पैकी 

० ३८ 

१३२ 

० ७० 


९ 

१० पैकी 

१४ पैकी 


१५ 

१६ पैकी 


१७ 

१८ पैकी 

१ ९ पैकी 

२० 

२१ 

२२ 

२३ पैकी 

२४ पैकी 

२५ पैकी 

२६ पैकी 


एकूण १६ 


१० ९ १ 


एकूण ४ 


०२५ 

०८१ 

०५५ 

२६१ 

० ७० 


०८० 

० ३० 

०८८ 

१६८ 

० ४० 


● 


०८१ 

० ९ ८ 


१४० ९ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील थेट विमोचक डावे- ४ / सा . क्र . १ ९ ४५ मी . 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 


०८७ 

०८० 

० ९ १ 

० ९ ३ 


३५१ 


२६७ पैकी 

२६८ पैकी 

२६ ९ पैकी 

२७० पैकी 

२७१ पैकी 

२८८ 

२८ ९ 

२ ९ ० 

२ ९ ३ 


एकूण ९ 


एकूण ४ 


० ७० 


एकूण 


० ७० 


१० 


० ७० 


० ४० 

१ २३ 

१३ ९ 

१४१ 

१८३ 

१०० 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील थेट विमोचक डावे -५ / सा . क्र . २४८० मी . 

२८३ 

२८५ 

२८६ 

२८७ 


९ ३६ 


१०६ 

२७६ 

१ ९ ५ 

३११ 


८८८ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील थेट विमोचक डावे -५ अ / सा . क्र . २५२० मी . 

२७२ 

० ८२ 

२७३ पैकी 

० १० 

२७५ 

० ९ २ 

२७६ 

० २६ 

२७७ 

० ४६ 

२७ ९ पैकी 

१७ ९ 

२८० 

१६० 

२८१ 

० ९ ७ 

२८२ 

१०६ 

२८४ 

१३४ 


७ 


९ ३२ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ‘ ब ’ – चालू 

अनुसूची ' ब ' – चालू 
( १ ) ( २ ) 

( १ ) 

( २ ) 

हे . आर 

हे . आर 

मुख्य 

प्रवाही कालव्या वरील थेट विमोचक डावे -६ / सा . क्र . ३१५० मी . 

० २२ 

२४२ 

० २२ 

२४३ 

० २ ९ 

२४४ 

२४५ 

२४६ पैकी 

२४७ पैकी 

२४८ पैकी 

२५७ पैकी 

२५८ पैकी 

२७८ 

२७ ९ 


एकूण ११ 


एकूण ९ 


१२१ 

२७ ९ 

१५६ 

१५८ 

० ४० 


० ३३ 

० ४२ 


२ ९ १ 

२ ९ २ 

२ ९ ४ 

२ ९ ५ 


० ४० 


० ८४ 


१२१ 

३०५ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील थेट विमोचक डावे- ७ / सा . क्र . ३४७० मी . 

२३० 

१७२ 

२३१ 

२८१ 

२३२ 

४६२ 

२३३ 

२३४ 

२३५ 

२३६ 

२३७ पैकी 

२४१ पैकी 


१३ ७ ९ 


० ७७ 


० ७६ 

० ७६ 

०८१ 

१६० 

० ९ ० 


१४७५ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . १ अ / थेट 

विमोचक उजवे -१ / सा . क्र . १२० मी . 

१६० 

० ३६ 

० ४२ 

०३८ 


२ ९ ६ 

२ ९ ७ 

२ ९ ८ 

२ ९९ 

३०० 

३०१ 

३०२ 

३०३ 

३०४ 

३०५ 

३०६ 

३०७ 

३०८ 


एकूण १७ 


१८३ 

१८४ 


१८५ 

१८७ 


१८८ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . १ अ / पुच्छविमोचक / 

सा . क्र . ४३० मी . 


एकूण ५ 


●●● 


११७ 

१८० पैकी 

१८१ पैकी 

१ ९ ३ 


१४७ 

१४ ९ 

१७८ 


एकूण ४ 


१७ ९ 

१६६ 

० १६ 

० १४ 

० ३६ 

० २६ 


१२ ६० 


३३७ 

१ १६ 

१२७ 

४४५ 

५१५ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . १ / पुच्छविमोचक उजवे / 

सा . क्र . ४०५ मी . 


१५४० 


३३१ 

० १७ 


३३६ 

२ ९ ५ 


९ ७ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ‘ ब ’ – चालू 
( २ ) 

अनुसूची ' ब ' – चालू 
( २ ) 

( १ ) 

( १ ) 

हे . आर 

हे . आर 

प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . २ / पुच्छविमोचक / 

सा . क्र . ३५५ मी . 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . १ / पुच्छ विमोचक डावे / 

सा . क्र . ४०५ मी . 


१८२ 

१८६ 

१८ ९ 

१ ९ ० 

१ ९ १ 

१ ९ २ 


एकूण ६ 


१ ९ ७ 

१ ९ ८ 

१ ९९ 

२११ 

२१२ 


एकूण ५ 


अ . - एक -३ ( १७३२ ) . 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . २ / थेट विमोचक डावे- १ / 
सा . क्र . १८० मी . 

२०३ 

१४७ 


१७४ 

१७५ पैकी 

१७६ 


१७७ 


१७८ 


७ ३६ 


१७ ९ 

२०० 


एकूण ७ 


० १४ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . २ / थेट विमोचक उजवे -१ / 
सा . क्र . ३५५ मी . 

२१५ 

११४ 


१३१ 

१ १ ९ 

१२३ 

११६ 


१२३ ९ 


१५६ 

३२७ 

१४८ 


९ ८१ 


११८ 


० ९ ४ 

० ९ ५ 

१६२ 

२०५ 


१० ०३ 


मुख्य 


१८० पैकी 

१८१ पैकी 

१ ९ ४ 

१ ९ ५ 

१ ९ ६ 


एकूण ५ 


एकूण २ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . २ / उपलघुकालवा उजवे- १ / 
थेट विमोचक उजवे १ / सा . क्र . १३५ मी . 

२०१ 

७७१ 

२०२ 

३ ९ ३ 


२०३ 

२०४ 

२०५ 

२०६ 

२०७ 

२०८ 

२० ९ 


२०० 

२४० 

३२६ 

२८१ 

२१८ 


एकूण ७ 


१२ ६५ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . २ / उपलघुकालवा उजवे -१ / 
पुच्छ विमोचक / सा . क्र . ६८० मी . 

० ९ ५ 

० ९ १ 

१२८ 

१७६ 

१५७ 

०६५ 

० ७४ 


एकूण ३ 


११ ६४ 


७ ८६ 


गावाचे नाव  ः सौंदळीहीरापुर 

२०१ पैकी 

२१५ 

२०२ पैकी 

११७ 

२०३ पैकी 

२०० 


९ 


५३२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ‘ ब ’ – चालू 

गावनिहाय गोषवारा 

( १ ) 

विमोचक 

( २ ) 

कालवा 


२१० 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . ३ / थेट विमोचक डावे -१ / 

सा . क्र . १३५ मी . 

गावाचे नाव : सामदा 

९ ११ 


एकूण १ 


१ ९ २ 

२०७ पैकी 

२०८ 


२० ९ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . ३ / पुच्छ विमोचक / 

सा . क्र . ५८५ मी . 

गावाचे नाव : सौंदळीहीरापुर 

६२३ 

३३० 

३५३ 

२७२ 


एकूण ४ 


ॐ 


१ ९ ३ 

१ ९ ४ 

१ ९ ५ 

१ ९ ६ 

१ ९ ७ 

१ ९ ८ 

१ ९९ 


आर 


२०० 


एकूण ८ 


९ ११ 


मुख्य प्रवाही कालव्या वरील लघुकालवा क्र . ३ / उपलघु कालवा डावे- १ / 

पुच्छ विमोचक / सा . क्र . ६५ मी . 

२३६ 

१६४ 

३६५ 

४ ९ ७ 


१५७८ 


०८१ 


१११ 


१६० 

२२६ 


१८४० 


अ . क्र . गावाचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


१ कासमपुर 


२ सामदा 


( ३ ) 


( ४ ) 


मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -१ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -२ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -३ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -४ 


एकूण 


मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे- १ 


गट क्र . क्षेत्र 


( ५ ) 


९ 


५ 


१६ 


४ 


३४ 


१ 


मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -२ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -४ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -५ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -५ अ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -६ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा 

डावे -७ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 
कालवा / लघु- उजवे - १ 

कालवा क्र . १ अ 

मुख्य प्रवाही पुच्छ विमोचक ५ 

कालवा / लघु 

कालवा क्र . १ अ 

मुख्य प्रवाही पुच्छ विमोचक 
कालवा / लघु- उजवे 

कालवा क्र . १ 


३ 


९ 


४ 


१० 


११ 


९ 


१७ 


४ 


मुख्य प्रवाही पुच्छ विमोचक ६ 
कालवा / लघु- डावे 

कालवा क्र . १ 


( सीसीए ) 

( ६ ) 

हे . आर 

३ ९ २ 


१० ९ १ 


१४ ० ९ 


३५१ 


३२ ४३ 


९ १० 


२३७ 


९ ३६ 


७८२ 


९ ३२ 


१३७ ९ 


१४७५ 


१२६० 


१५४० 


९ ७ ९ 


१२३ ९ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४ ९ . 

BY EXECUTIVE ENGINEER 


( २ ) 


गाव निहाय गोषवारा - चालू 

( ३ ) 

( ४ ) 


मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 
कालवा / लघु- डावे -१ 


कालवा / लघु 

कालवा क्र . २ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा / लघु- उजवे - १ 

कालवा क्र . १ / 


कालवा क्र . २ 

मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 

कालवा / लघु- उजवे - १ 

कालवा क्र . २ 

मुख्य प्रवाही पुच्छ विमोचक ५ 


उपलघुकालवा 

उजवे -१ 


उपलघुकालवा 

उजवे -१ 


मुख्य प्रवाही थेट विमोचक 
कालवा / लघु- डावे- १ 

कालवा क्र . ३ 


मुख्य प्रवाही पुच्छ 
पुच्छ विमोचक ७ 
कालवा / लघु 

कालवा क्र . १ / 


कालवा क्र . २ 

मुख्य प्रवाही पुच्छ विमोचक 

कालवा / लघु 

कालवा क्र . ३ 

मुख्य प्रवाही पुच्छ विमोचक 

कालवा / लघु 

कालवा क्र . ३ / 


( ५ ) ( ६ ) 


उपलघुकालवा 

डावे -१ 


५ 


एकूण 

पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 


अमरावती : 

दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ . 


७ 


२ 


एकूण 

३ सौंदळीहीरापुर मुख्य प्रवाही पुच्छ विमोचक ३ 

कालवा / लघु 


१ 


४ 


८ 


हे . आर 

९ ८१ 


१५ 


१००३ 


१२६५ 


१०६ १७७ ७ ९ 


११६४ 


७८६ 


९ ११ 


५३२ 


१५७८ 


१३ ४३ 


३४ ५३ 


१५५ २४४ ७५ 


सुरेंद्र पांडूरंग आडे , 

कार्यकारी अभियंता , 
अमरावती पाटबंधारे विभाग , 

अमरावती . 


MMISF ACT , 2005 - 


No. 2997 - AIDM - TB - 1 - Samda - 2022. 

Whereas , it has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water Users Association ( WUA's ) on 
hydraulic basis and as per Administrative convenience 
under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 of the MMISF Act , 
2005. I , Surendra Pandurang Ade , Executive Engineer , 
Amravati Irrigation Division , Amravati , Dist - Amravati 
hereby delineate the Area , of operation of following 
WUA's direct that the certified copy of the updated map 
and list of land holders and / or occupiers of said WUA's 
shall be displayed on the notice board of the Offices of 
Concerned Grampanchayat , Tahsil Office , Irrigation . 
Section , Sub Division and Division and at other 
prominent public places . 


Therefore , I , Surendra Pandurang Ade , the Executive 
Engineer , Amravati Irrigation Division , Amravati also hereby 
declare that no water shall be supplied by the Appropri 
ate Authority to an individual holder or occupier of such 
land and that system of supply of water through Water 
User's Association shall be binding on all the holders and 
occupiers of the land under Maharshtra Management of 
Irrigation System by Farmers Act , 2005 . 


Notification - III 


Any person affected by this notification or part thereof 
may within thirty days from the date of publication in the 
Maharashtra Govt . Gazette , file an appeal before Super 
intending Engineer , Uppar Wardha Irrigation Circle , 
Amravati within 30 days from the date of publication of 
this notification in the Government Gazette . 


SCHEDULE -- ' A ' 

Name of the Irrigation Project - Samda Soundadi 

M.I.Tank , Tal - Daryapur , Dist - Amravati . 


Name and Address of W.U.A. ( Existing / 
Proposed ) - Proposed W.U.A. , No. 1 , Samda , Tal : 

Daryapur , Dist : Amravati . 

Details of Area Notified 


Sr. 
No. 


( 1 ) 


District 


( 2 ) 


Taluka Name of 

Villages 


( 3 ) 


( 4 ) 


११ 


Area Notified 
( As per 
Schedule -B ) 
Area 


Total Gut 


Nos . 

( 5 ) 


1 

Amravati Daryapur Kasampur 34 
Amravati Daryapur Samda 

2 

106 

3 Amravati Daryapur Soundali 15 

hirapur 


Total Area of WUA .. 155 


( 6 ) 

H.A. 

32 43 

177 79 

34 53 


244 75 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE -- ' B ' 

Name of the Project - Samda Soundadi M.I.Tank , 
al : Daryapur , Dist - Amravati . 

Name and Address of W.U.A. ( Existing / 
Proposed ) -Proposed W.U.A. , No. 1 , Samda , 

Tal : Daryapur , Dist : Amravati . 
Total Area - 244 75 H.A. ( CCA ) 
Year of Starting Irrigation - 2022-23 
Gravity Minor / DOL - 1 / 405M , 
Village - Kasampur 


Delineated of Area 

Gut No. 


72 P 

73 P 

74 P 

75 P 

76 P 


77 P 

79 

80 P 

81 P 


Total 9 


( 1 ) 


Total 1 


7 ( P ) 


Gravity 

6 

7 ( P ) 
8 


Total 3 


1 

2 

3 

4 

5 


Village - Samda 


Area 

( CCA ) 

( 2 ) 

H.A. 


0 50 

0 30 

0 30 

0 30 

0 30 

0 30 

1 22 

0 40 

0 30 


3 92 


Total 5 . 


910 


Minor / DOL - 2 / 840M . 

1 00 

0 72 

0 65 


9 10 


Village Kasampur 

2 48 

1 92 

1 63 

2 58 

230 


237 


1091 


SCHEDULE ' B ' — Contd . 

( 1 ) 


Gravity 


7 ( P ) 

9 


10 ( P ) 

14 ( P ) 
15 


16 ( P ) 

17 


( 2 ) 

H. A. 

Minor / DOL - 3 / 1380M . 

0 38 

1 32 

0 70 

0 25 

081 

0 55 

261 

0 70 

0 80 

0 30 

088 

1 68 

0 40 

0 92 

081 

098 


18 ( P ) 

19 ( P ) 

20 

21 

22 

23 ( P ) 

24 ( P ) 

25 ( P ) 

26 ( P ) 


Total 16 


27 

28 

29 

30 


Gravity Minor / DOL - 4 / 1945M . 

0 87 

0 80 

091 

0 93 


Total 4 


267 ( P ) 

268 ( P ) 

269 ( P ) 

270 ( P ) 

271 ( P ) 

288 

289 

290 

293 


Total 9 


Village - Samda 


14 09 


283 

285 

286 

287 


Total 4 


351 


0 70 

070 

0 70 

0 40 

1 23 

1 39 


141 

183 

1 00 


Gravity Minor / DOL - 5 / 2480M 

1 06 


9 36 


276 

195 

3 11 


8 88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE ' B ' — Contd . 

( 1 ) 


( 2 ) 

H. A. 

" Gravity Minor / Dol - 5A / 2520M 


272 

273 ( P ) 

275 

276 

277 

279 ( P ) 

280 

281 

282 

284 


Total 10 


Gravity Minor / DOL - 6 / 3150M 

242 

121 

243 

279 

244 

1 56 

1 58 

0 40 

0 33 

0 42 

0 40 

084 

121 

3 05 


245 

246 ( P ) 

247 ( P ) 

248 ( P ) 

257 ( P ) 

258 ( P ) 

278 

279 


Total 11 


082 

0 10 

0 92 

0 26 

0 46 

1 79 

1 60 

097 

1 06 

034 


Total 9 


अ . - एक -४ ( १७३२ ) . 


9 32 


Gravity Minor / DOL - 7 / 3470M . 

230 

172 

231 

281 

232 

4 62 

233 

077 

234 

076 

235 

076 

236 

081 

237 ( P ) 

1 60 

241 ( P ) 

090 


13 79 


14 75 


Gravity Minor / Minor No - 1A / Or - 1 / 120M 

291 

1 60 

292 

0 36 

294 

042 

295 

0 38 


SCHEDULE ' B ' — Contd . 

( 1 ) 


296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 


305 

306 

307 

308 


Total 17 


Total 5 


Total 4 


Gravity Minor / Minor No - 1A / OT / 430M . 

183 

184 

185 

187 

188 


( 2 ) 

H. A. 


190 

191 

192 


0 22 

0 22 

0 29 

0 00 

147 

1 49 

1 78 

1 79 

1 66 


Total 6 


016 

014 

0 36 

0 26 


12 60 


Gravity Minor / Minor No. - 1 / OTR / 405M . 

117 

180 ( P ) 

181 ( P ) 

193 


Total 5 


337 

1 16 

127 

445 

515 


15 40 


Gravity Minor / Minor No. - 1 / OTL / 405M 

182 

7 36 

186 

014 

189 

131 


331 

017 

3 36 

295 


9 79 


1 19 

1 23 

116 


12 39 


Gravity Minor / Minor No. - 2 / OL - 1 / 180M . 

197 

198 

199 

211 

212 


203 

147 

1 56 

3 27 

1 48 


981 


93 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE ' B ' — Contd . 

( 1 ) 


( 2 ) 

H. A. 

Gravity Minor / Minor No. - 2 / OR - 1 / 355M . 

174 

175 ( P ) 

176 

177 

178 

179 

200 


Total 7 


195 

196 


Gravity Minor / Minor No. - 2 / OT / 445M . 

180 ( P ) 

181 ( P ) 

194 


Total 5 


Total 2 


Total 7 


215 

114 

118 

0 94 

0 95 

1 62 

205 


Gravity Minor / Minor No. - 2 / RSM - 1 / OR - 1 / 135M . 

201 

202 


10 03 


Total 3 


200 

240 

3 26 

281 

218 


210 


12 65 


Gravity Minor / Minor No. - 2 / RSM - 1 / OT / 680M . 
0 95 

203 

204 

091 

205 

1 28 

206 

1 76 

207 

1 57 

208 

0 65 

209 

074 


Total 1 


771 

3 93 


11 64 


Village - Soundalihirapur 

201 ( P ) 

202 ( P ) 

203 ( P ) 


786 


215 

117 

200 


Gravity Minor / Minor No. - 3 / OL - 1 / 135M . 

Village - Samda 


5 32 


911 


911 


( 2 ) 

H. A. 

Gravity Minor / Minor No. - 3 / OT / 585M . 


SCHEDULE ' B ' — Contd . 

( 1 ) 


( 1 ) ( 2 ) 


Village - Soundalihirapur 


Total 4 


Sr. No Village 


192 

207 ( P ) 

208 

209 


Gravity Minor / Minor No. - 3 / LSM - 1 / OT / 65M . 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 


Total 8 


2 Samda 


Canal 


( 3 ) 


1 Kasampur Gravity 

Minor 


VILLAGE WISE ABSTRACT 


Gravity 

Minor 


Gravity 

Minor 


Gravity 

Minor 


Gravity 

Minor 


Gravity 

Minor 


6 23 

3 30 

3 53 

272 


Gravity 

Minor 


15 78 


Gravity 

Minor 


236 

1 64 

3 65 

497 

081 

1 11 

1 60 

226 


18 40 


Outlet 


( 4 ) 


" DOL - 1 


DOL - 2 


Dol - 3 


DOL - 4 


Total 


" DOL - 1 


DOL - 2 


DOL - 4 


DOL - 5 


Gut No. Area 

( CCA ) 

( 6 ) 

.H.A . 

3 92 


( 5 ) 


9 


5 


16 


4 


34 


1 


3 


9 


4 


1091 


14 09 


351 


32 43 


910 


237 


9 36 


782 


( 1 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


VILLAGE WISE ABSTRACT - Contd . 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 


Gravity 

Minor 


DOL - 5A 


Gravity Dol - 6 

Minor 


Gravity 

Minor 


DOL - 7 


OR - 1 


Gravity 

Minor / 

Minor 

No. - 1A 

Gravity OT 

Minor / 

Minor 

No. - 1A 

Gravity OTR 

Minor / 

Minor 

No. - 1 

Gravity OTL 

Minor / 

Minor 

No. - 1 

Gravity OL - 1 

Minor / 

Minor 

No. - 2 

Gravity OR - 1 

Minor / 

Minor 

No. - 2 

Gravity OT 

Minor / 

Minor 

No. - 2 

Gravity OR - 1 
Minor / 


Amravati : 

Dated the 28th September 2022 . 


( 5 ) 


10 


11 


9 


LO 


4 


17 12 60 


( 
O 


6 


7 


LO 


( 6 ) 

H. A. 

932 


5 


13 79 


2 


14 75 


5 981 


15 40 


979 


12 39 


10 03 


12 65 


11 64 


( 1 ) 


VILLAGE WISE ABSTRACT -- Contd . 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 


Minor 

No. - 2 

RSM 

No. - 1 

Gravity 

Minor / 

Minor 

No. - 2 

RSM 

NO . - 1 


Gravity 

Minor / 

Minor 

No. - 3 


OT 


OL - 1 


Total 


3 Soundali Gravity 

Hirapur Minor / 

Minor 

NO - 2 

RSM 

No. - 1 

Gravity 

Minor / 

Minor 

No. - 3 

Gravity OT 

Minor / 

Minor 

No. - 3 

LSM 

No. - 1 


OT 


OT 


Total 


Total Area of WUA .. 


( 5 ) 


7 


1 


3 


4 


8 


१५ 


106 17779 


15 


( 6 ) 

H. A. 


786 


911 


5 32 


15 78 


13 43 


34 53 


155 244 75 


SURENDRA PANDURANG ADE , 

Executive Engineer , 

Amravati Irrigation Division , Amravati . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


